सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये ५२- 
यंत्रसामग्री व साधन सामग्री अंतर्गत उपलब्ध 
झालेल्या निधीमधून रुग्णवाहिका खरेदीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/ प्र.क्र.१५०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख: ३० जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः विअप्र-१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः वाहन-२०१६/प्र.क्र.५१/१६/ विनियम दि.२१.०१.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांकःभांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकःसंआसे/कक्ष-३/टे.३/१९- 
२०/रुग्णवाहिका/प्रमा /८०१०/१९, दि.१४.०६.२०१९. 
५) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकःसंआसे/कक्ष-३/टे.३/१९- 
२०/रुग्णवाहिका/प्रमा /१३६३६-४०/१९, दि.२१.११.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयाकरीता एकूण 
१६ रुग्णवाहीकांपैकी २ रुग्णवाहिका निलेंखित केलेल्या रुग्णवाहिकां ऐवजी घेणे प्रस्तावित असून, 
उर्वरित १४ नवीन रुग्णवाहिका घेणे प्रस्तावित आहे. सदर रुग्णवाहिका केंद्र शासनाच्या दरकरारावर 
एकूण १६ वाहनाची नितांत आवश्‍यकता आहे. सदर वाहनाची खरेदी ही केंद्र शासनाच्या दर करारावर 
(Government E-Market Place (GeM) Portal of DGS&D) करावयाची आहे. आरोग्य सेवा 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 2 निर्लेखित रुग्णवाहिका ऐवजी २ नवीन रुग्णवाहिका 
आणि १४ नवनिर्मित रुग्णालयाकरीता रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली २ निर्ळेखित रुग्णवाहिका 
ऐवजी २ नवीन रुग्णवाहिका व १४ नवनिर्मित रुग्णालयाकरीता १४ रूग्णवाहिका अशा M/s Force 


शासन निर्णय क्रमांकःखरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-४ 


Motors Ltd. यांच्या 1१ Traveller 3३५० mm WB, PS, (99+P) 85४, Ambulance AIS 924 
Compliance Type 8 या प्रकारच्या एकूण १६ रुग्णवाहिका प्रत्येक रुग्णवाहिकेस रु.११ ,०५,१८०/- 
याप्रमाणे एकूण रु.१,७६,८२,२८०/- एवढया रक्‍्कमेस खालील संस्थांकरीता खरेदी करण्याबाबतच्या 
संचालक, आरोग्य सेवा यांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. प्रस्तावित संस्थांची नावे 
गि १.जिल्हा रुग्णालय, धुळे. 
२.जिल्हा रुग्णालय, नांदेड. 
३.उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा, जि. चंद्रपूर. (निळेखित रूग्णवाहिके ऐवजी) 
३ | 8. ग्रामीण रुग्णालय, भातकुली, जि. अमरावती. 
५. ग्रामीण रुग्णालय, राजूर, जि. जालना. 
४ ।६.पंडित भिमसेन जोझी सामान्य रुग्णालय, मिरा-भाईंदर. 
५ | ७. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती. (निर्लेखित रूग्णवाहिके ऐवजी) 
६ | ¢. उपजिल्हा रुग्णालय, कारंजा, जि. वाशिम. 
९. इंदिरा गांधी मेमोरियल सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 
१०. ग्रामीण रुग्णालय, देवळी, जि.वर्धा. 
११. ग्रामीण रुग्णालय, मौदा, जि. नागपूर. 
१२. ग्रामीण रुग्णालय, नांदूरा, जि. बुलढाणा. 
१३. ग्रामीण रुग्णालय, जेजूरी, जि. पुणे. 
१४. ग्रामीण रुग्णालय, सिन्नर, जि. नाशिक. 
१५. ग्रामीण रुग्णालय, भुसावळ, जि. जळगाव. 
१६. ग्रामीण रुग्णालय, सवदा, जि. जळगाव. 


उपरोक्त वाहनांच्या खरेदीस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन करण्यात यावी :- 

१) सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र:संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७ नुसार केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस 
या वेब पोर्टलच्या विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 

२) केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या राजपत्रात माहे एप्रिल, 
२०१८ नंतर उत्पादित होणाऱ्या एल आणि एम प्रकारातील सर्व रोड रुग्णवाहिकांनी केंद्रिय मोटार वाहन 
कायदा १९८८ मधील सुधारणा AlS-924 २०१६ मध्ये नमूद निकषांची पुर्तता करण्यात यावी. 

३) रुग्णवाहिकांमध्ये सपोर्ट स्टाफला उभे राहण्याकरीता Frat जागा असावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःखरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-४ 


४) सदर वाहनांची खरेदी करताना किंमतीचा वाजवीपणा, विनिर्देशा इत्यादी संबंधीत बाबींची 
पडताळणी करावी. तसेच, शासकीय निधीत बचत होण्याच्या दृष्टीने खरेदी करताना 
उत्पादकांशी किंमतीबाबत वाटाघाटी करून संबंधीत वाहनांचा न्यूनतम दर करून घ्यावा. 

सदर खरेदी करण्यापूर्वी पुरवठादारांकडून वाहने व सेवांची गुणवत्ता, विनिर्देश़ आणि पुरवठा 
कालावधी इ. आवश्‍यक बाबी तपासून, GeM portal वरून E-bidding किंवा रिव्हर्स sear 
पध्दतीने खरेदी करण्यात यावी. 

सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा झासन निर्णय क्र:ःभांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-।॥॥उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी 
खरेदी आदेशा देण्यापूर्वी प्रधान सचिव, सार्वजनिक सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील खरेदी समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 


o~ 
a 
ma 


mM 
~n 


= 


2 सदर रुग्णवाहिकेंच्या खरेदीची कार्यवाही करण्याकरीता उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन) 
पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे 


३. याकरीता होणारा खर्च “(१) मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
११०-मुफसल रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये 
(अनिवार्यी, (२२१० ०१४६), (2) मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०१)(०९)- महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण /कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा रुग्णालयाइतका 
दर्जा वाढविणे (अनिवार्य), (२२१० ४६२४), (३) मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णाळयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य), (२२१० 
०४१३), (४) मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०६)(०१)- मुफसल 
क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये (अनिवायी, (२२१० ०२२६), (4) मागणी क्रमांक आर-३, 
४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०६)- सर्व महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी 
विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (कार्यक्रम), (४२१० ११२८) आणि (६) मागणी क्रमांक आर-३, 
४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१)-रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०४)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, 
(४२१० 9909)” या लेखाशिर्षाखालील “५२-यंत्रसामग्नी व साधन सामग्री” या versie सन 
२०१९-२० या वर्षाच्या मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, 
१९६५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधीळ नियम 
७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःखरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५०/आरोग्य-४ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८१२२७४३१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
> d M Department, postalCode=400032, 
fa | p st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a2 
8c94703436c07cda664672d20607766 


dc59d345b, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f7 


6b869fa2e5835af21 5c6a80eae8f70eat 
87b0cf68d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2020.01.30 18:18:11 +05'30' 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

९. 


वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प/लेखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-४), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


